RNI No . MAHBIL / 2009/ 29236 
Reg . No. MCS/ 167/ 2016- 18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष २, अंक २९ ] 


गुरुवार ते बुधवार, जुलै २१- २७, २०१६ / आषाढ ३०- श्रावण ५ , शके १९३८ [ पृष्ठे २२ , किंमत : रुपये १६ . ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

___ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION 
मुख्य कार्यालय : ५ १/ २, ७ व ८वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत , 

महर्षि कर्वे मार्ग, कुपरेज , मुंबई ४०० ०२१. 
दूरध्वनी क्रमांक : २२७९ ५९०० , फॅक्स नं . : २२८८ ०५२४ . 

फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत , ३रा माळा , फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 
दूरध्वनी : २२६७ ०२१० / १४८ / २४८ , २२१० २२२२, फॅक्स नं . : ०२२- २२६७ ३९१५ 
ई-मेल : sec. mpsc @ maharashtra. gov.in वेबसाईट : www. mpsc. gov.in 

https : / /mahampsc .mahaonline. gov .in 


कर सहायक परीक्षा- २०१६ 
क्रमांक : सीटीए- २२१६ / सीआर - २९ / २०१६ / तीन 

जाहिरात क्र . ३६ / २०१६ 
शासनाच्या विक्रीकर विभागातील कर सहायक , गट - क संवर्गातील एकूण ४५० पदांच्या भरतीकरिता आयोगातर्फे कर सहायक 
परीक्षा - २०१६, रविवार , दिनांक २८ ऑगस्ट, २०१६ रोजी महाराष्ट्रातील ३७ जिल्हाकेंद्रावर घेण्यात येईल . 

२. प्रस्तुत जाहिरातीत नमूद केलेल्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत . 
३. उपलब्ध पदसंख्या : 
कर सहायक , गट - क ( एकूण ४५० पदे ) 
प्रवर्ग अ. जा . अ. ज . वि . जा . भ. ज. भ. ज . भ. ज . इ. मा . व. वि . मा .प्र. एकूण खुला एकूण 
( अ ) ( ब ) ( क ) ( ड ) 

मागासवर्गीय 
पदसंख्या ५६ ३१ १३ १० १६ ८ ८२ ९ २२५ २२५ ४५० 

रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक / समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे : 
( १) सर्वसाधारण २८ १५ ६ ४ ८ ५ ४१ ५ ११२ ११३ २२५ 
( २) महिला १७ ९ ४ ३ ५ २ २५ ३ ६८ ६७ १३५ 
( ३) खेळाडू 

११ २३ 
( ४ ) माजी सैनिक ८ ५ २ २ २ १ १२ १ 

३४ ६७ 
( ५ ) विकलांग 

एकूण १५ पदे = (१ ) चलनवलन विषयक विकलांगता किंवा मेंदूचा अर्धांगवायु- ५ पदे 

( २ ) अंधत्व किंवा क्षीणदृष्टी- ५ पदे, ( ३ ) श्रवण शक्तीतील दोष- ५ पदे . 


पदे 


wo 


sm| 


yo 


a 


. 


भाग एक -( म.उ.वि .)- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २१ -२७, २०१६ / आषाढ ३० - श्रावण ५, शके १९३८ 
३. १ वर नमूद केलेल्या पदसंख्येत व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधित विभागाच्या सूचनेनुसार बदल होण्याची शक्यता आहे . 
३. २ महिला, खेळाडू व माजी सैनिकांचे आरक्षण शासनाने यांसंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहील . 

३. ३ महिलांसाठी आरक्षित पदांकरिता दावा करणाऱ्या उमेदवारांनी महिला आरक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास त्यांनी अर्जामध्ये 
न चुकता महाराष्ट्राचे अधिवासी ( Domiciled ) असल्याबाबत तसेच नॉन क्रीमीलेअर मध्ये मोडत असल्याबाबत ( अ . जा . व अ . ज . वगळून ) 
स्पष्टपणे दावा करणे आवश्यक आहे . 

३. ४ वि . जा . ( अ), भ. ज. ( ब ), भ. ज . ( क ) व भ. ज . (ड ) वर्गवारीसाठी आरक्षित असलेली पदे आंतरपरिवर्तनीय असून आरक्षित 
पदासासाठी संबंधित वर्गवारीतील योग्य व पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास अद्ययावत शासन धोरणाप्रमाणे उपलब्ध वर्गवारीच्या उमेदवाराचा 
विचार गुणवत्तेच्या आधारावर करण्यात येईल . 

__ ३. ५ गुणवत्ताधारक पात्र खेळाडू आरक्षणाचा दावा करणाऱ्या उमेदवारांनी त्यांची प्रमाणपत्रे ते ज्या संवर्गासाठी अर्ज करीत आहेत . 
त्याकरिता विहित दर्जाची असल्याबाबत या पदासाठी अर्ज सादर करताच सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून खातरजमा करून घ्यावी . तरच त्यांना 
गुणवत्ताधारक पात्र खेळाडू आरक्षणाचा लाभ घेता येईल . 

३. ६ खेळाडूंसाठी आरक्षित पदाकरिता दावा करणाऱ्या उमेदवारांनी त्यांची पात्र खेळाडू असल्याबाबतची सर्व प्रमाणपत्रे मूळ 
प्रमाणपत्राच्या तपासणीसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून आमंत्रित केल्यानंतर प्रमाणपत्राच्या तपासणीकरिता येण्यापूर्वी संचालक , क्रीडा व युवक 
संचालनालय , पुणे यांच्याकडून प्रमाणित करून घेणे आवश्यक आहे. तसेच संचालक , क्रीडा व युवक संचालनालय यांच्याकडे प्रमाणपत्रे 
सादर करताना खेळाडू उमेदवाराने आपली खेळाडू विषयक सर्व प्रमाणपत्रे एकाच वेळी सादर करणे आवश्यक आहे . 

३. ७ शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक अपंग - २०१३/ प्र. क्र . ३५ / अ. क . २, दिनांक ११ मे २०१५ नुसार 
अंधत्व किंवा क्षीणदृष्टी श्रवणशक्तीतील दोष व चलनवलन विषयक विकलांगता किंवा मेंदूचा अर्धांगवायू या प्रकारच्या पात्रतेचेनिकष धारण 
करणारे विकलांग उमेदवार गुणवत्तेनुसार शिफारशींसाठी पात्र असतील . 

३.८ विकलांग उमेदवारांची पात्रता शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहील . 
३. ९ विकलांगासाठी असलेली पदे भरावयाच्या एकूण पदसंख्येपैकी असतील . 

३. १० विकलांगासाठी आरक्षित पदांवर शिफारस करताना उमेदवार कोणत्या सामाजिक प्रवर्गातील आहे, याचा विचार न करता विकलांग 
गुणवत्ता क्रमांकानुसार त्यांची शिफारस करण्यात येईल . 

३. ११ विकलांग व्यक्तीसाठी असलेल्या वयोमर्यादेचा फायदा घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी शासन निर्णय , सार्वजनिक आरोग्य विभाग , 
क्रमांक अप्रकि . २०१२ / प्र. क्र . २९७/ आरोग्य ६, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१२ मधील आदेशानुसार SADM या नवीन संगणक प्रणालीद्वारे वितरित 
करण्यात आलेले नवीन तील विकलांगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे . 

३.१२ समांतर आरक्षणाबाबत शासन परिपत्रक , सामान्य प्रशासन विभाग , क्रमांक एसआरव्ही. १०१२ / प्र. क्र . १६/ १२ / १६- अ, दिनांक 
१३ ऑगस्ट २०१४ आणि तद्नंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल . 

३.१३ परीक्षेच्या कोणत्याही टप्प्यावर मागासवर्गीयांसाठी विहित केलेली वयोमर्यादा तसेच इतर पात्रता विषयक अटी /निकषांसंदर्भात 
कोणतीही सूट / सवलत घेतली असल्यास अशा उमेदवारांची अमागास ( सर्वसाधारण ) पदावर शिफारस करण्यात येणार नाही . 

३. १४ विकलांग उमेदवारांना गुणवत्तेनुसार लेखनिकाची मदत घेता येईल . तथापि , अर्ज स्वीकारण्याच्या अंतिम दिनांकापासून सात ( ७ ) 
दिवसांच्या आत यासंदर्भात संबंधित उमेदवाराने आयोगास स्वतंत्रपणे पत्राद्वारे विनंती करणे आवश्यक आहे . 

४ वेतनश्रेणी : 

रुपये ५,२००- २०, २०० अधिक ( ग्रेड पे रु . २, ४०० ) अधिक नियमानुसार भत्ते . 
५ पात्रता : 
५. १ : भारतीय नागरिकत्व. 
५ . २ वयोमर्यादा : - दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ रोजी किमान वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेली असावी व ३८ वर्ष पूर्ण केलेले नसावे . 
५. ३ उच्च वयोमर्यादा खालील बाबतीत शिथिलक्षम : 

५ . ३.१ : महाराष्ट्र शासनाने मान्यता दिलेल्या मागासवर्गीय उमेदवारांच्या बाबतीत कमाल वयोमर्यादा ५ वर्षांपर्यंत शिथिलक्षम . 
५ .३.२ : पात्र खेळाडूंच्या बाबतीत कमाल वयोमर्यादा ४३ वर्षापर्यंत शिथिलक्षम . 
५ .३. ३ : माजी सैनिक उमेदवारांच्या बाबतीत वयोमर्यादा शासन शुद्धिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक मासैक - १०१०/ प्र . 

क्र . २७९/ १० / १६- अ, दिनांक २० ऑगस्ट , २०१० आणि तद्नंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 

आदेशानुसार राहील . 
५. ३. ४ : विकलांग उमेदवारांच्या बाबतीत वयाच्या ४५ वर्षांपर्यंत शिथिलक्षम . 
५. ३. ५ : विहित वयोमर्यादा इतर कोणत्याही बाबतीत शिथिल केली जाणार नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७, २०१६/ आषाढ ३० - श्रावण ५, शके १९३८ ३ 
५. ४ . शैक्षणिक अर्हता : 

५. ४.१ : सांविधिक विद्यापीठाची पदवी किंवा महाराष्ट्र शासनाने मान्य केलेली समतुल्य अर्हता. 
५ . ४ . २ : मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक . 

५. ४. ३ : मराठी टंकलेखनाचा वेग ३० शब्द प्रति मिनिट आणि इंग्रजी टंकलेखनाचा वेग ४० शब्द प्रति मिनिट या अर्हतेचे शासकीय 
वाणिज्य परीक्षा मंडळाचे प्रमाणपत्र . 

५. ४. ४ : सदर टंकलेखनाच्या वेगाबाबत शासकीय परीक्षा मंडळाची परीक्षा अर्ज सादर करण्याच्या विहित अंतिम दिनांकास म्हणजेच 
दिनांक २५ जलै, २०१६ किंवा तत्पूर्वी उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील. 

५. ४. ५ : अंतर्वासिता (Internship) निर्धारित केली असेल अशी पदवी धारण करणाऱ्या उमेदवारांनी अंतर्वासिता परीक्षेचे अर्ज 
स्वीकारण्याच्या अंतिम दिनांकापर्यंत पूर्ण केली असेल तरच त्याला पदवीधर समजण्यात येईल . 
५ . ५ नियुक्त झालेल्या व्यक्तीस खालील परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील : 

५. ५.१ : जेथे प्रचलित नियमानुसार विभागीय /व्यायसायिक परीक्षा विहित केली असेल अथवा आवश्यक असेल तेथे त्यासंबंधी 
केलेल्या नियमानुसार विभागीय / व्यायसायिक परीक्षा. 

५. ५. २ : हिंदी आणि मराठी भाषा परीक्षेसंबंधी केलेल्या नियमानुसार जर ती व्यक्ती अगोदर परीक्षा उत्तीर्ण झाली नसेल किंवा 
तिला उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर ती परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील . 

५.५. ३ : महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेले संगणक हाताळणीबाबतचे प्रमाणपत्र धारण 
करणे आवश्यक राहील . 
६. परीक्षेचा टप्पा - एक 

६. १ : लेखी परीक्षा- ४०० गुण 
७. शुल्क रुपये : ७.१ : अमागास रु . ३७३ ७. २ : मागासवर्गीय रु . २७३ ७. ३ : माजी सैनिक रु. २३ . 
८. अर्ज करण्याची पद्धत. 
८.१ प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील. 

८. २ पात्र उमेदवारांना वेब आधारित ( Web-based ) ऑनलाईन अर्ज https: / / mahampsc . mahaonline. gov.in या 
संकेतस्थळाद्वारे दिनांक ५ जुलै २०१६ ते दिनांक २५ जुलै २०१६ या कालावधीत सादर करणे आवश्यक राहील. 

८. ३ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज / माहिती सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या https :/ / mahampsc. mahaonline . gov .in 
तसेच www. mpsc. gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत . 

८. ४ ऑनलाईन पद्धतीने आयोगास अर्ज सादर करताना माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्रावर असलेल्या नावाप्रमाणेच नोंदणी 
करणे व आयोगास अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे . अन्यथा आयोगाच्या सूचनांचे उल्लंघन समजून कारवाई करण्यात येईल . 

८.५ आयोगास चुकीची माहिती सादर करणाऱ्या उमेदवारास सदर परीक्षेसाठी व यापुढील सर्वनिवडीकरिता अपात्र ठरविण्यात येईल. 
८. ६ आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर विहित मुदतीत परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही. 
८. ७ परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरिता खालील नमूद केलेल्या पद्धतींचा अवलंब करावा : 

८.७.१ शुल्क भरण्याकरिता मुख्य पृष्ठाच्या डाव्या भागावरील — माझे खाते या लिंक वर क्लिक करावे. 

८. ७. २ — माझे खाते या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर माझे अॅप्लिकेशन सदरातील ‘ स्पर्धात्मक परीक्षा या लिंक 
वर क्लिक करावे . 

८. ७. ३ स्पर्धात्मक परीक्षा या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर अर्ज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या / न भरल्याच्या नोंदीसह 
दिसेल . ज्या पदासमोर — Unpaid असे लिहिलेले असेल, त्या ठिकाणी — Pay Now अशी लिंक उपलब्ध असेल . 
८. ७. ४ — Pay Now या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर ३ पर्याय उपलब्ध होतील . 

(१) ऑनलाईन पेमेंट ( २) नागरी सुविधा केंद्र ( ३) चलनाद्वारे. 
८ . ७. ५ क्रेडीट कार्ड, डेबीट कार्ड अथवा नेटबँकिंगच्या सहाय्याने ऑनलाईन पेमेंट करता येईल . 

८. ७. ६ नागरी सुविधा केंद्र हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणाऱ्या पावतीची प्रत घेऊन नागरी सुविधा केंद्र अथवा संग्राम केंद्रात 
जाऊन शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. सदर कार्यवाही अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक राहील. 


भाग एक - ( म. उ.वि .) -१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २१ -२७, २०१६ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १९३८ 


८. ७. ७ चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्याचा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणाऱ्या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या कोणत्याही 
शाखेत , बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो . 

८. ७. ८ भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरण्याचा पर्याय निवडल्यास अर्ज सादर केल्याच्या दोन तासानंतर अथवा शेवटच्या 
दिवशी अर्ज सादर केल्यास त्यापुढील कामकाजाच्या दिवशी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत परीक्षा शुल्क भरणे आवश्यक आहे . 

८. ७.९ विहित पद्धतीने अर्ज सादर करून शुल्क भरण्याची कार्यवाही , तसेच भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरावयाचे 
झाल्यास चलनाची प्रत घेण्याची कार्यवाही दिनांक २५ जुलै २०१६ रोजी २३ - ५९ वाजेपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सदर 
वेबलिंक बंद होईल . 

८. ७. १० चलनाद्वारे परीक्षाशुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकेमध्ये दिनांक २६ जुलै २०१६ पर्यंत बँकेच्या कार्यालयीन 
वेळेत भरणे बंधनकारक आहे . विहित दिनांकानंतर परीक्षा शुल्क भरल्यास वैध मानले जाणार नाही. तसेच परीक्षा शुल्काचा परतावाही केला 
जाणार नाही . 

८. ७. ११ ऑनलाईन पध्दतीने परीक्षा शुल्काचा भरणा केल्यानंतर उमेदवाराला त्याच्या प्रोफाईलमध्ये परीक्षा शुल्काचा भरणा झाला 
आहे किंवा कसे याची स्थिती ( Status ) अवगत होईल . त्याची उमेदवाराने अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वीच तपासणी करुन 
खात्री करणे आवश्यक आहे. विहित दिनांकानंतर यासंदर्भातील कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारीची दखल घेतली जाणार नाही . 
८. ८ केंद्र निवड : 

८.८ .१ परीक्षा शुल्काचा भरणा केल्यानंतर उमेदवाराला परीक्षा केंद्राची निवड करणे आवश्यक आहे. त्याकरिता माझे 
खाते मधील संबंधित परीक्षेची निवड करावी. त्यानंतर - केंद्र निवडा या पर्यायावर क्लिक करावे. सदर पर्यायांतर्गत निवडलेल्या 
केंद्राची क्षमता दर्शविली जाईल . केंद्राच्या क्षमतेइतक्या अर्ज तत्पूर्वी प्राप्त झाले असतील, तर सदर केंद्र उपलब्ध नसून , दुसरे केंद्र निवडावे, 
असा संदेश प्राप्त होईल . केंद्राची निवड केल्यानंतर सेव्ह बटनावर क्लिक केल्यास केंद्र निवडीची व अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल . 

८.८. २ भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरण्याचा पर्याय निवडलेले उमेदवार शुल्क भरल्याच्या दिनांकाच्या दुसऱ्या दिवशी 
केंद्र निवडीची प्रक्रिया करू शकतील. दुसरा दिवस कार्यालयीन सुट्टी अथवा रविवारचा असेल , तर सदर कार्यवाही त्यानंतर लगेच येणाऱ्या 
पुढील कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी करता येईल . 
९ प्रवेश प्रमाणपत्र : 

९.१ प्रस्तुत परीक्षेपूर्वी सर्वसाधारणपणे ७ दिवस अगोदर प्रवेश प्रमाणपत्र उमेदवाराच्या प्रोफाईलद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येईल . 
त्याची प्रत परीक्षेपूर्वी डाऊनलोड करून घेणे व परीक्षेच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे . 

९. २ परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने स्वतःचे प्रवेश प्रमाणपत्र आणणे सक्तीचे आहे. त्याशिवाय, परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार नाही. 

९. ३ परीक्षेस येतेवेळी स्वतःच्या ओळखीच्या पुराव्यासाठी स्वतःचे आधार कार्ड, निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, पासपोर्ट , 
पॅन कार्ड किंवा ड्रायव्हिंग लायसेन्स ( फक्त स्मार्ट कार्ड प्रकारचे) यापैकी किमान कोणतेही एक ओळखपत्र व त्याची छायांकित प्रत आणणे 
अनिवार्य आहे . 

१० . प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये परीक्षेसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे. अर्ज करण्याची पद्धत , आवश्यक अर्हता , आरक्षण , 
वयोमर्यादा, शुल्क , निवडीची सर्वसाधारण प्रक्रिया, परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम , इत्यादींबाबतच्या सविस्तर तपशिलासाठी आयोगाच्या 

www. mpsc. gov .in या संकेतस्थळावरील स्पर्धा परीक्षा अंतर्गत “ उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना ” तसेच “ परीक्षा " या 
विभागातील “ कर सहायक परीक्षा " अंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या माहितीचे कृपया अवलोकन व्हावे. आयोगाच्या 
संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेली माहिती व जाहिरात अधिकृत समजण्यात येईल . 

११. प्रस्तुत परीक्षेच्या सविस्तर अभ्यासक्रम आयोगाच्या www. mpsc. gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

१२. सविस्तर जाहिरात आयोगाच्या www. mpsc. gov. in तसेच https / / mahampsc. mahaonline. gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध आहे . 


मुंबई, 
दिनांक ५ जुलै २०१६ . 


सु . ह. अवताडे, 

अवर सचिव , 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग . 


। 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ -२७, २०१६ / आषाढ ३० - श्रावण ५, शके १९३८ ५ 

विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ जुलै २०१५ 

अधिसूचना 
क्रमांक इएसटी . २०१४ / १९०८ / प्र. क्र . ४१२ / का -२. - श्री. जगन्नाथ प्रकाश पाटील, आणि श्री . अशोक इच्छाराम निळे यांची या 
विभागाच्या आस्थापनेवरील सहायक विधि सल्लागार - नि - अवर सचिव या पदावर सदर आदेशाच्या दिनांकापा 

करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


दे. के. मानकर , 

शासनाचे उप सचिव . 
विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ जुलै २०१५ 

अधिसूचना 
क्रमांक इएसटी . २०१५/१५५८ / प्र.क्र . २८८ / का -२. - श्री . जयंत गोपाळराव डोर्ले, न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, मुंबई यांची उप विधि 
सल्लागार- नि - उप सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई या पदावर ते विभागात रुजू होतील त्या दिनांकापासून नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


दे. के . मानकर, 

शासनाचे उप सचिव. 
नगरविकास विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ४ जुलै २०१६ 

अधिसूचना 
___ क्रमांक एमसीओ. २०१६/ प्र. क्र . १७१/ नवि-१४. - श्री. रु. रा. चव्हाण, मुख्याधिकारी श्रेणी-२, रजा राखीव मुख्याधिकारी, कोकण विभाग 
हे नियत वयोमानानुसार दिनांक ३० जून २०१६ रोजी शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत . 

श्री . रु . रा. चव्हाण, मुख्याधिकारी यांचेविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू असल्यास विभागीय चौकशीच्या अधीन राहून व त्यांचेकडे शासकीय 
येणे बाकी असल्यास ते सदरच्या वसुलीस पात्र राहतील अशा अटींच्या अधीन राहून श्री . रु . रा . चव्हाण, रजा राखीव मुख्याधिकारी श्रेणी -२, 
कोकण विभाग यांना शासकीय सेवेतून दिनांक ३० जून २०१६ रोजी (म.नं .) नियत वयोमानानुसार निवृत्त होण्यास या अधिसूचनेद्वारे मान्यता देण्यात 
येत आहे . 


श्र 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


मिलिंद कुळकर्णी, 
शासनाचे अवर सचिव . 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जुलै २१- २७, २०१६ / आषाढ ३० - श्रावण ५, शके १९३८ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. A - 1201/ 2016 /2703. — The High Court has been pleased to make the ranking of the 
Judicial Officers in the order as shown herein below : 


1. 


Name and Present Posting 
Shri P . D . Digraskar, 
District Judge - 4 and 
Additional Sessions Judge , 
Ahmednagar . 


2 . 


Shri H . M . Deshpande , 
District Judge -5 and 
Additional Sessions Judge , 
Ahmednagar. 
Shri R . M . Pande , 
District Judge-6 and 
Additional Sessions Judge , 
Ahmednagar. 
Shri A . L . Tikle , 
District Judge- 7 and 
Additional Sessions Judge , 
Ahmednagar . 
Shri S . G . Inamdar , 
District Judge-8 and 
Assistant Sessions Judge, 
Ahmednagar . 
Shri P . Y . Ladekar , 
District Judge - 14 and 
Additional Sessions Judge , 
Pune . 


New Posting 
District Judge - 3 and 
Additional Sessions Judge , 
Ahmednagar vice 
Shri Vidyadhar B . Kulkarni retiring 
on 30th June 2016 . 
District Judge -4 and 
Additional Sessions Judge , 
Ahmednagar vice 
Shri P . D . Digraskar. 
District Judge -5 and 
Additional Sessions Judge , 
Ahmednagar vice 
Shri H . M . Deshpande. 
District Judge-6 and 
Additional Sessions Judge , 
Ahmednagar vice 
Shri R . M . Pande. 
District Judge - 7 and 
Assistant Sessions Judge , 
Ahmednagar vice 
Shri A . L . Tikle . 
District Judge- 13 and 
Additional Sessions Judge , 
Pune vice 
Smt. A . S . Apte retiring on 
30th June 2016 . 
District Judge - 14 and 
Additional Sessions Judge , 
Pune vice 
Shri P . Y . Ladekar . 
District Judge - 15 and 
Additional Sessions Judge, 
Pune vice 
Shri D . D . Deshmukh . 


6 . 


7. Shri D . D . Deshmukh , 

District Judge - 15 and 
Additional Sessions Judge , 


Pune . 


Shri S . B . Bahalkar , 
District Judge - 16 and 
Additional Sessions Judge , 


Pune . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २१ -२७, २०१६ / आषाढ ३० - श्रावण ५, शके १९३८ 


७ 


9 . 


Name and Present Posting 
Shri M . N . Saleem , 
District Judge - 17 and 


New Posting 
District Judge- 16 and 
Additional Sessions Judge , 
Pune vice 


Additional Sessions Judge , 


Pune . 
10 . Shri J. D . Wadne , 

District Judge- 18 and 
Additional Sessions Judge , 
Pune . 


Shri S . B . Bahalkar. 
District Judge- 17 and 
Additional Sessions Judge , 
Pune vice 
Shri M . N . Saleem . 


11. Shri S . M . Menjoge, 

District Judge- 19 and 
Additional Sessions Judge , 
Pune . 


District Judge - 18 and 
Additional Sessions Judge, 
Pune vice 
Shri J. D . Wadne. 


Bombay , 
dated the 30th June 2016 . 


MANGESH S . PATIL , 

Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 
APPELLATE SIDE 

I 
No. A - 3902/ 2016 / 2704 . — The High Court has been pleased to make the ranking of the 
Judicial Officers in the order shown herein below : 
Name and Present Posting 

New Posting 
1 . Shri Santosh P . Deshmukh , 

Civil Judge , Senior Division , 
Chief Judicial Magistrate , 

Washim vice Shri S . R . Jaiswal retiring 
Washim . 

on 30th June 2016 . 
2 . Shri A . A . Khan , 

Chief Judicial Magistrate, 
Joint Civil Judge , Senior Division and 

Washim vice Shri Santosh P . Deshmukh . 
Additional Chief Judicial Magistrate , 

Washim . 
3 . Shri R . K . Gujjar , 

Joint Civil Judge , Senior Division and 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Additional Chief Judicial Magistrate , 

Washim vice Shri A . A . Khan . 
Washim . 


la 


Bombay , 
dated 30th June 2016 . 


MANGESH S . PATIL , 

Registrar General. 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जुलै २१- २७, २०१६ / आषाढ ३० - श्रावण ५, शके १९३८ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. A - 3902 / 2016 / 2716 . — The High Court has been pleased to make the transfers and postings 
of the following Judicial Officers : 


New Posting 
7th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Smt. N . N . Bedarkar. 


Name and Present Posting 
1. Shri Pankaj P . Naigaonkar, 

Joint Civil Judge , Junior Division , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Katol, District Nagpur. 
2 . Shri Shahzad P . A . Munaf, 

Joint Civil Judge , Junior Division , 
and Judicial Magistrate , First Class, 
Savner, District Nagpur. 


15th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class, 
Nagpur vice Shri J. R . Ghadge . 


Smt. R . K . Thorat , 
7th Joint Civil Judge , Junior Division , 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Satara . 


2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Wai, District Satara . 


Shri P . P . Yadav , 
26th Joint Civil Judge , Junior Division , 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Aurangabad . 


4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Vaijapur , District Aurangabad . 


5th Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , 
Vaijapur, District Aurangabad . 


Shri A . S . Satote, 
27th Joint Civil Judge, Junior Division , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Aurangabad . 
6 . Shri P. B . Joshi, 

Civil Judge , Junior Division , 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Ghatanji , District Yevatmal. 


2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Darwha , District Yavatmal. 


1. 


Name and Present Posting 
Shri J. D . Jadhao , 
2nd Joint Civil Judge, Junior Division , 
and Judicial Magistrate , First Class, 
Katol, District Nagpur. 
Shri V . V . Joshi, 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division , 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Savner , District Nagpur . 


New Posting 
Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , 
Katol, District Nagpur vice 
Shri P . P . Naigaonkar transferred . 


Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class, 
Savner , District Nagpur vice 
Shri S . P . A . Munaf transferred . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७, २०१६ / आषाढ ३० - श्रावण ५, शके १९३८ 


New Posting 
8th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Shri M R . Washimkar. 


9th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Shri I. A . Rajjak Marchiya . 


10th Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Shri D . D . Fulzele. 


11th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Smt. D . M . Shinde . 


7 . 


12th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Shri A . O . Jain . 


Name and Present Posting 
Smt. N . N . Bedarkar , 
7th Joint Civil Judge, Junior Division , 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur. 
Shri M . R . Washimkar , 
8th Joint Civil Judge , Junior Division , 
and Judicial Magistrate , First Class, 

Nagpur . 
5 . Shri I. A . Rajjak Marchiya , 

9th Joint Civil Judge , Junior Division , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur. 
6 . Shri D . D . Fulzele , 

10th Joint Civil Judge , Junior Division , 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur. 
Smt. D . M . Shinde, 
11th Joint Civil Judge , Junior Division , 
and Judicial Magistrate , First Class, 
Nagpur. 
Shri A . O . Jain , 
12th Joint Civil Judge , Junior Division , 
and Judicial Magistrate, First Class , 
Nagpur. 
Shri M . T . Kharade , 
13th Joint Civil Judge , Junior Division , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur . 
10 . Shri V. V . Patil , 

14th Joint Civil Judge , Junior Division , 
and Judicial Magistrate , First Class, 

Nagpur. 
11. Shri J. R . Ghadge, 

15th Joint Civil Judge , Junior Division , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur. 
12 . Smt. D . S . Parwani, 

16th Joint Civil Judge , Junior Division , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur. 
ATT 106 - ( 7 .3 . fq .) – ? 


13th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Shri M . T . Kharade. 


14th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Shri V . V . Patil. 


16th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Shri D . S . Parwani. 


17th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Shri D . S . Sharma. 


18th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Shri D . A . Tiwari. 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७, २०१६ / आषाढ ३० - श्रावण ५, शके १९३८ 


New Posting 
19th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Smt. K . M . Patre . 


Name and Present Posting 
13. Smt. D . S. Sharma, 

17th Joint Civil Judge , Junior Division , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur. 
14 . Smt. D . A . Tiwari, 

18th Joint Civil Judge , Junior Division , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur. 
15 . Smt. K . M . Patre , 

19th Joint Civil Judge, Junior Division , 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur. 


20th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Smt. S . M . Tamgadge . 


21st Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Smt. U . M . Vaidya . 


16 . Smt. S . M . Tamgadge , 

20th Joint Civil Judge , Junior Division , 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur. 


22nd Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Shri G . M . Nadaf. 


23rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class, 
Nagpur vice Shri B . D . Tare . 


17 . Smt. U . M . Vaidya, 

21st Joint Civil Judge, Junior Division , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur. 
18 . Shri G . M . Nadaf, 

22nd Joint Civil Judge , Junior Division , 
and Judicial Magistrate , First Class, 

Nagpur. 
19 . Shri B . D . Tare , 

23rd Joint Civil Judge , Junior Division , 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur. 


24th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Smt. T . A . Asarkar . 


25th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Smt. Sheetal Koul. 


20 . 


26th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Smt. R . B . Sorekar . 


Smt. T . A . Asarkar , 
24th Joint Civil Judge , Junior Division , 
and Judicial Magistrate , First Class, 

Nagpur . 
21. Smt. Sheetal Koul, 

25th Joint Civil Judge , Junior Division , 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur. 


27th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१- २७, २०१६ / आषाढ ३० - श्रावण ५, शके १९३८ 


११ 


Name and Present Posting 


New Posting 


28th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur. 


Smt. R . B . Sorekar, 
26th Joint Civil Judge , Junior Division , 
and Judicial Magistrate , First Class, 

Nagpur. 
23. Shri S. B . Patil, 

8th Joint Civil Judge, Junior Division , 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Satara . 


7th Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class, 
Satara vice Smt. R . K . Thorat transferred . 


Shri S . R . Kulkarni, 
9th Joint Civil Judge , Junior Division , 
and Judicial Magistrate , First Class, 
Satara . 


8th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Satara vice Shri S . B . Patil. 


25 . Smt. M . P . Jaswant , 

10th Joint Civil Judge , Junior Division , 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Satara . 


9th Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Satara vice Shri S . R . Kulkarni. 


26 . 


Smt. M . M . Mali, 
11th Joint Civil Judge , Junior Division , 


10th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Satara vice Smt. M . P . Jaswant. 


and Judicial Magistrate , 


First Class , Satara . 


27 . Shri S . B .Mane, 

12th Joint Civil Judge , Junior Division , 
and Judicial Magistrate , 


11th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Satara vice Smt. M M . Mali. 


First Class , Satara . 


12th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class, 
Satara vice Shri S . B . Mane . 


28 . Shri S . A . Phad , 

13th Joint Civil Judge , Junior Division , 
and Judicial Magistrate, 

First Class , Satara. 
29 . Shri R . U . Ingle , 

Joint Civil Judge , Junior Division , 
and Judicial Magistrate , First Class, 


Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Ghatanji, District Yavatmal vice 
Shri P . B . Joshi transferred . 


Ghatanji, District Yavatmal. 


Bombay , 
dated 1st July 2016 . 


MANGESH S . PATIL , 

Registrar General. 


ATT 30 - ( .3. fa .) - 3 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २१ - २७, २०१६ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १९३८ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. A -3902 (i)/ 2016 . — The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are 
pleased to grant the following Officer leave for the period mentioned against her 
name : 


Name and Designation 
1. Ms. G . A . Jadhav - Tanksali, 

Metropolitan Magistrate , Juvenile Court , 
Umarkhadi, Mumbai. 


Period 
Extraordinary leave without pay for 
60 days from 4th June 2016 to 2nd August 
2016 as per the provision of G . R . dated 
28th July 1995 . 


On return from leave Ms. G . A . Jadhav - Tanksali will be reposted as Metropolitan Magistrate , 
Juvenile Court, Umarkhadi, Mumbai. 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules, 1981 that Ms. G . 
A . Jadhav - Tanksali would have continued to officiate as Metropolitan Magistrate , Juvenile 
Court, Umarkhadi, Mumbai had she not proceeded on leave during the above period . 


( II ) 


The Charge during the leave period of Ms. G . A . Jadhav - Tanksali is kept with Shri S . U . 
Mahadar , Principal Magistrate , Juvenile Justice Board (Suburban ), Mumbai from 1st day of the 
month upto 15 day of the month and with Ms. S . P . Agarwal, Metropolitan Magistrate , 
15th Court , Mazgaon , Mumbai and thereafter from next 15 days of the month i.e . from 16th day 
of the month and upto the end of the month . 


Bombay , 
dated the 8th June 2016 . 


M . S . GUPTA , 
Registrar (Insp . II ). 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. A - 1202 /2016 . — The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased 
to grant encashment of earned leave of one month period to Shri S . M . Gavhane, Principal 
District and Sessions Judge , Thane as provided under the Resolutions as referred above for the 
Block period of two years from 1st April 2016 to 31st March 2018 subject to the decision of the 
Honourable Supreme Court of India in the pending I. A . 110 /2002 filed by the Government of 
India . 


Bombay, 
dated the 9th June 2016 . 


M . S . GUPTA , 
Registrar ( Insp. II). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ -२७, २०१६ / आषाढ ३० - श्रावण ५, शके १९३८ १३ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. A - 1202/ 2016 . — The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased 
to grant the following Officers leave for the period mentioned against their names : 


( I) 


Name and Designation 
1. Shri V . G . Bisht 

Principal District and Sessions Judge , 


Period 
Ex- post facto sanction to the Commuted 
leave for 2 days i.e. on 9th June 2016 and 
10th June 2016 with suffixing holidays on 
11th June 2016 and 12th June 2016 . 


Buldana . 


2 . 


Shri A . M . Dhavale , 
Principal District and Sessions Judge , 
Nashik . 


Earned leave for 5 days from 20th June 
2016 to 24th June 2016 prefixing holiday 
on 19th June 2016 and suffixing holidays 
on 25th June 2016 and 26th June 2016 
with permission to leave headquarters 
from 18th June 2016 ( A . O . H .) till 
27th June 2016 ( B . O . H .). 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts. 


Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above 
Judicial Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not 
proceeded on leave during the above period . 


(II) 


Name of the Judicial Officer 


Judicial Officers with whom charge is 
kept during the leave period of concern 
Judicial Officers. 


1. 


Shri V . G . Bisht 


Shri P . L . Gajbhiye , District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge, Buldana . 


2 . Shri A . M . Dhavale 


Shri N . B . Bhos, District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge, Nashik . 


Bombay , 
dated the 28th June 2016 . 


M . S . GUPTA , 
Registrar (Insp . II ). 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१- २७, २०१६ / आषाढ ३० - श्रावण ५, शके १९३८ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 


* APPELLATE SIDE 
No. A - 3902(i)/ 2016 . — The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are 
pleased to grant the following Officers leave for the period mentioned against her name : 


Name and Designation 
1. Ms. S. H . Rathi, 

Extra Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Bhandara . 


Period 
Extraordinary Leave without pay for 24 
days from 22nd December 2015 to 14th 
January 2016 with permission to leave 
headquarter from 22nd December 2015 
(B .O .H .) to 14th January 2016 as provided 
under rule 63 1 ( a ) and 2 ( a ) of Maha 
rashtra Civil Services (Leave ) Rules, 
1981. 


And 
Maternity leave for 180 days from 15th 
January 2016 to 12th July 2016 with 
permission to leave headquarter from 
15th January 2016 to 13th July 2016 
( B . O . H .) as provided under Government 
Resolution dated 24th August 2009 as well 
as recent Government Resolution dated 

15th January 2016 . 
On return from leave Ms. S . H . Rathi will be reposted as Extra Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , Bhandara . 


Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules, 1981 that Ms. S . H . 
Rathi would have continued to officiate as Extra Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Bhandara had She not proceeded on leave during the above period . 


(II ) 


The Charge during the leave period of Ms. S . H . Rathi is kept with Shri S . K . Sable , 4th 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Bhandara . 


* Note. - Necessary entry shall be taken in Original service book of Ms. S . H . Rathi regarding 

Extraordinary leave without pay as well as Maternity leave has been granted as per 
aforesaid Rule and Government Resolutions. 


Two attested photocopies of Bond submitted by Ms. Rathi, as prescribed in Government 
Resolution dated 15th January 2016 are forwarded to your office for pasting the same 
in her original service book as well as your official record . 


Bombay , 
dated the 30th June 2016 . 


M . S . GUPTA 
Registrar ( Insp. II). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ -२७, २०१६ / आषाढ ३० - श्रावण ५, शके १९३८ 


१५ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A . 1201/2016 / 2868 . — Shri Chandrakant W . Saindani, District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Hingoli , District Parbhani shall stand retired from Maharashtra State Judicial 
Service w .e.f. 31st July 2016 (A .O .H .) by superannuation on the afternoon of the last day of the 
month in which he attains the age of 60 years . 


Bombay , 
dated 5th July 2016 . 


MANGESH S. PATIL , 
Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A . 1201/ 2016 / 2867. — Shri Jankinath M . Garde, Judge , City Civil Court and Additional 
Sessions Judge , Dindoshi, Mumbai shall stand retired from Maharashtra State Judicial Service 
w .e .f. 31st July 2016 ( A . O . H .) by superannuation on the afternoon of the last day of the month in 
which he attains the age of 60 years. 


Bombay , 


MANGESH S . PATIL , 
Registrar General. 


dated 5th July 2016 . 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No . A - 1202 /2016 . — The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased 
to grant encashment of earned leave of one month period to Shri P . D . Ambekar, Joint Director , 
Maharashtra Judicial Academy and Indian Mediation Centre and Training Institute , Uttan , 
Bhayander (W .), District Thane as provided under the Resolutions as referred above for the 
Block period of two years from 1st April 2016 to 31st March 2018 subject to the decision of the 
Honourable Supreme Court of India in the pending I.A . 110 /2002 filed by the Government of 
India . 


Bombay , 
dated the 11th July 2016 . 


M . S . GUPTA , 
Registrar ( Insp . II). 


TT 


105 - ( 7 . 3. fa .) - 8 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २१ - २७, २०१६ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १९३८ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. PLB - 1503 /2011 / 389. — Shri P . V . Gurav, Officiating Deputy Registrar, High Court , 
Appellate Side , Bombay , is granted Earned Leave for 5 days from 25th April 2016 to 29th April 
2016 . 

Certified that Shri P . V . Gurav , would have continued to officiate as Deputy Registrar , 
High Court, Appellate Side, Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 


No. PLB . 1526 / 2008 . — Smt. S . P . Shelar, Officiating Deputy Registrar, High Court , 
Appellate Side, Bombay, is granted (i) Commuted Leave for 2 days from 15th April 2016 to 16th 
April 2016 and ( ii) Earned Leave for 14 days from 5th May 2016 to 18th May 2016 . 


Certified that Smt. S . P . Shelar, would have continued to officiate as Deputy Registar , High 
Court, Appellate Side, Bombay , had she not proceeded on leave during the above period . 


Bombay, 
Dated 29th June 2016 . 


P . M . BADAR , 

Registrar 
( Finance and Budget) . 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. PLB - 1513 / 2016 / 3898 . - Shri M . S . Sharma , Registrar (Admn .), High Court of Judicature 
at Bombay , Nagpur Bench , Nagpur, is granted Earned Leave for 2 days from 13th June 2016 
to 14th June 2016 with permission to leave headquarters from 10th June 2016 ( A .O . H .) to 
15th June 2016 (B . O .H .). 

( II) 


Additional charge of the post of Registrar (Admn.) Shri M . S . Sharma, was kept with 
Shri V . K . Yawalkar , Registrar ( Judl.), High Court of Judicature at Bombay, Nagpur Bench , 
Nagpur in addition to his own duties , during the above period . 


Bombay, 
Dated 29th June 2016 . 


P . M . BADAR , 

Registrar 
(Finance and Budget ). 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. PLB - 1541/2005 / 3853. — Smt. Priyanka Narendra Padwal, Private Secretary , High 
Court, Appellate Side , Bombay , who retired on voluntarily w . e. f. 1st February 2016 ( B . O . H .) is 
granted cash payment in lieu of unutilised Earned Leave for 208 days and Half Pay Leave for 
30 days (subject to the conditions laid down in the Government Resolution , Finance Department 
No. LVE - 2493 /57 -SER - 9 , dated 7th May 1994 at her credit on the date of retirement as 
admissible under Government Resolution , Finance Department No. ARJ- 2401/8 /SEVA - 9 , dated 
15th January 2001. 

By Order and in the name of the Honourable the Chief Justice , 


Bombay , 
Dated 29th June 2016 . 


P . M . BADAR , 

Registrar 
( Finance and Budget ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ -२७, २०१६ / आषाढ ३० - श्रावण ५, शके १९३८ १७ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

ORIGINAL SIDE 
No. G /2825 /464. — Mr. S . J. Sajnawat , Senior Private Secretary to the Hon ble Judge , 
High Court, Bombay, is hereby granted Earned Leave for 4 days with effect from Tuesday, 
21st July 2015 to Friday , 24th July 2015 both days inclusive , with permission to suffix thereto 
25th July 2015 being closed Saturday and Sunday , 26th July 2015 . 


Certified that had Mr. S . J . Sajnawat not proceeded on leave for the aforesaid period he 
would have continued to act as Senior Private Secretary to the Hon ble Judge , High Court, 
Bombay . 


Certified that Mr. S . J. Sajnawat is permitted to resume his duties as Senior Private 
Secretary to the Hon ble Judge , High Court , Bombay, on return from leave . 


By Order and in the name of the Honourable the Chief Justice , 


Bombay , 
dated 4th March 2016 . 


D . V . SAWANT, 
Prothonotary and Senior Master , 

High Court, Bombay . 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

ORIGINAL SIDE 
No. G / 2825 /465 . — Mr. S . J. Sajnawat , Senior Private Secretary to the Hon ble Judge , 
High Court, Bombay , is hereby granted Earned Leave (on Medical ground ) for 9 days with effect 
from Thursday , 2nd July 2015 to Friday 10th July 2015 both days inclusive , with permission to 
suffix thereto 11th July 2015 being closed Saturday and Sunday, 12th July 2015 . 

Certified that had Mr. S . J. Sajnawat not proceeded on leave for the aforesaid period he 
would have continued to act as Senior Private Secretary to the Hon ble Judge , High Court, 
Bombay . 


Certified that Mr. S . J. Sajnawat is permitted to resume his duties as Senior Private 
Secretary to the Hon ble Judge, High Court, Bombay, on return from leave . 


By Order and in the name of the Honourable the Chief Justice , 


Bombay , 
dated 4th March 2016 . 


D . V . SAWANT, 
Prothonotary and Senior Master , 

High Court, Bombay . 


ATT 10 - ( 7 .3 . f2 .) - 837 


Nam 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २१ - २७, २०१६ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १९३८ 

THE CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE , MUMBAI 
No. CMM / A - 185 /Leave /22 /2015 . — The I/c. Chief Metropolitan Magistrate , Mumbai is pleased 
to grant the following Judicial Officers leave for the period mentioned against their name : 
Name and Designation 

Period of Leave 
1. Shri M . R . Mandawgade , 

. . 5 days Earned Leave from 3rd August 2015 
Metropolitan Magistrate, 

to 7th August 2015 with permission to suffix 
42nd Court, Shindewadi, Mumbai. 

8th August 2015 and 9th August 2015 being 

2nd Saturday and Sunday respectively . 
2 Shri P . H . Karve , 

. . 7 days Earned Leave from 1st August 2015 
Metropolitan Magistrate , 

to 7th August 2015 with permission to suffix 
67th Court, Borivali, Mumbai. 

8th August 2015 and 9th August 2015 being 
2nd Saturday and Sunday respectively . 


On return from leave the above mentioned Judicial Officers are re -posted to their respective 
posts . 

Certified under rules 39 exception 2 ( 2 )(b )( i) of M . C . S . (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on 
leave during the above period . 


M . S . BODHANKAR , 
Mumbai, 

I/ c. Chief Metropolitan Magistrate , 
dated 3rd August 2015 . 

Esplanade, Mumbai. 
THE CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE ,MUMBAI 
No. CMM / A - 185 /Leave /19/ 2016 . — The Chief Metropolitan Magistrate , Mumbai is pleased to 
grant the following Judicial Officers leave for the period mentioned against their name : 
Name and Designation 

Period of Leave 
1. Shri S . G . Baokar , 

. . 6 days Earned Leave from 11th July 2016 
Metropolitan Magistrate , 

to 16th July 2016 with permission to prefix 
50th Court, Vikhroli , Mumbai. 

9th July 2016 to 10th July 2016 being 
2nd Saturday and Sunday respectively and 

suffix 17th July 2016 being Sunday . 
2 Shri A . V . Dhuldhule , 

9 days Earned Leave from 27th June 2016 
Metropolitan Magistrate , 

to 5th July 2016 with permission to prefix 
Railway Mobile Court, 

26th July 2016 being Sunday and suffix 
Andheri, Mumbai. 

6th July 2016 being holiday on account of 
Ramzan Idd . 


On return from leave the above mentioned Judicial Officers are re - posted to their respective 


posts . 


Certified under rules 39 exception 2( 2)(b )(i) of M .C .S . ( Pay ) Rules, 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on 
leave during the above period . 


Mumbai, 
dated 2nd July 2016 . 


CHAKOR S . BAVISKAR , 
Chief Metropolitan Magistrate , 

Esplanade , Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ -२७, २०१६ / आषाढ ३० - श्रावण ५, शके १९३८ १९ 

नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा, बदल्या , 
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत. 
जलसंपदा विभाग 

उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३० जून २०१६ 
दिनांक १ जुलै २०१६. 

क्रमांक सेनिवे.१११६/ ४७९ /प्र.क्र . ७१/ उद्योग -३. - श्री . बी . पी . 
क्रमांक सेनिव .१७१६ / प्र. क्र . ४० / आ ( मंत्रालय ). - श्री . अनंत म . 

देशमाने, व्यवस्थापक , जिल्हा उद्योग केंद्र, पुणे हे नियत वयोमानानुसार 
जाधव, कक्ष अधिकारी, जलसंपदा विभाग हे दिनांक ३० जून २०१६ 
( म.नं .) रोजी शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त 

दिनांक ३१ मे २०१६ ( म.नं.) पासून शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त 
झाले आहेत . 

झाले आहेत . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सु . स. डांगळे , 
शासनाचे अवर सचिव 


रेखा काटम , 
कार्यासन अधिकारी . 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ जुलै २०१६ 
क्रमांक सेनिवे.१०१६ / प्र.क्र . ६३३ / १९ . — या विभागातील खालील 
नमूद अधिकारी दिनांक ३० जून २०१६ ( म .नं . ) रोजी शासन सेवेतून 
नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 
अ. क्र . नाव 

पदनाम 
१ श्रीमती मानसी प्रदीप इंदुलकर अवर सचिव 
२ श्री . अजय रजनीनाथ गुप्ते कक्ष अधिकारी . 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ जुलै २०१६ 
___ क्रमांक सेवानि . १११६ /प्र.क्र . ७३ /उद्योग -३. – श्री . सी . आर. 
कुलकर्णी, उद्योग अधिकारी, विभागीय कार्यालय, नाशिक विभाग हे 
नियत वयोमानानुसार दिनांक ३० जून २०१६ ( म.नं .) पासून शासकीय 
सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रेखा काटम , 
कार्यासन अधिकारी. 


दी . ल . साळगांवकर , 

कक्ष अधिकारी . 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ जुलै २०१६ 
क्रमांक सेनिवे. १११६ / ४८९ / प्र. क्र . ७४ / उद्योग- ३. _ श्री . जी . के . 
नाईक , व्यवस्थापक , जिल्हा उद्योग केंद्र, नागपूर हे नियत वयोमानानुसार 
दिनांक ३० जून २०१६ ( म.नं . ) पासून शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त 
झाले आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ जुलै २०१६ 
क्रमांक सेवानि. १११६/प्र.क्र . ७२ /उद्योग-३. – श्री. एन . एम . गाठेकर , 
उद्योग उप संचालक , विभागीय कार्यालय , अमरावती विभाग, अमरावती 
हे नियत वयोमानानुसार दिनांक ३० जून २०१६ ( म .नं .) पासून 
शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म 


रेखा काटम , 
कार्यासन अधिकारी . 


संजय देगांवकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७, २०१६ / आषाढ ३० - श्रावण ५ , शके १९३८ 
गृह विभाग 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
दुसरा मजला, मादाम कामा रोड , 

मंत्रालय , जी . टी . हॉस्पिटल कंपाऊंड, 

१० मजला, कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग , मुंबई ४०० ००१ , 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 

दिनांक २ जुलै २०१६ 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ जुलै २०१६ 

अधिसूचना 
क्रमांक डीपीपी -०६१६ / प्र.क्र . १६६ /पोल -१० . - श्री . जीवन 

क्रमांक सेवानि - २०१६ / प्र. क्र . २२८ / आस्थापना. – श्री . शे. व . 
सिद्धोजीराव चव्हाण , सहायक संचालक व सरकारी अभियोक्ता , 

ढवळे , उप सचिव , सार्वजनिक आरोग्य विभाग हे दिनांक ३० जून 
परभणी हे दिनांक ३० जून २०१६ ( म.नं.) पासून नियत वयोमानानुसार २०१६ ( म. नं. ) पासून शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार 
शासन सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत . 

सेवानिवृत्त झाले आहेत . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अ. वि . जोशी , 
कार्यासन अधिकारी . 


ता . मा . कोळेकर , 
शासनाचे सहसचिव . 


गृह ( परिवहन ) विभाग 
दुसरा मजला, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक २८ जून २०१६ 
क्रमांक एमव्हीडी -०६१६/प्र.क्र . ३५२/ परि - १० . – श्री . सतिश 
काशीनाथ मंडेरा, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्रादेशिक । 
परिवहन कार्यालय, नाशिक हे नियत वयोमानानुसार दिनांक २९ 
फेब्रुवारी २०१६ ( म.नं.) रोजी शासन सेवेतून सेवानिवृत्त झाले 
आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


GENERAL ADMINISTRATION 

DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

__ dated 2nd July 2016 
No . AEO . 1016 / C . R. 379/ 2016 / X . Shri D . S . 
Dhok - Rajurkar IAS (SCS : 1998 ), Divisional 
Commissioner, Amravati Division , Amravati 
on attaining the age of superannuation is 
retired from Governmemt service w .e . f. 30th 
June 2016 ( A . N .) 


By order and in the name the Governor of 
Maharashtra , 


विजय लिटे , 
कक्ष अधिकारी . 


S . R . BANDEKAR -DESHMUKH , 
Deputy Secretary to Governmemnt. 


गृह ( परिवहन ) विभाग 
दुसरा मजला, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक २७ जून २०१६ 
क्रमांक एमव्हीडी- ०६१६ /प्र.क्र . २९३ / परि- ४. – श्री. जीवन सदाशिव 
बनसोड , प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय , 
नाशिक हे नियत वयोमानानुसार दिनांक ३० जून २०१६ रोजी शासन 
सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक २ जुलै २०१६ 
क्रमांक एईओ-१०१६/ प्र. क्र . ३७९ / २०१६/ दहा . - श्री . डी . एस . 
ढोक - राजूरकर , भाप्रसे. ( एससीएस १९९८ ), विभागीय आयुक्त , 
अमरावती विभाग, अमरावती हे दिनांक ३० जून २०१६ (मध्यान्होत्तर ) 
रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले 
आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


विजय लिटे, 
कक्ष अधिकारी. 


स . रि . बांदेकर- देशमुख , 

शासनाच्या उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७, २०१६/ आषाढ ३० - श्रावण ५, शके १९३८ २१ 

सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २ जुलै २०१६ 

अधिसूचना 
१. क्रमांक एईओ. १११६/ प्र. क्र . ५९ / २०१६/ दहा. - डॉ . प्रदीप व्यास, भा .प्र. से. ( महा : आरआर : १९८९ ) सचिव , राज्य निवडणूक 
आयोग , मुंबई यांची बदली मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटी , मुंबई या रिक्त पदावर करण्यात 
आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३० मे २०१६ ( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे . 

२ . श्री . असिम कमार गुप्ता , भा . प्र. से . ( महा : आरआर : १९९४ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांची 
बदली सचिव ( ग्रामविकास व पंचायत राज ) ग्रामविकास व जल संधारण विभाग , मुंबई, या रिक्त पदावर ते पद अधिकालिक वेतन श्रेणीत 

अवनत करून करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १५ जून २०१६ ( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे. 
___ ३. डॉ . के. एच. गोविंदराज, भा.प्र. से. ( महा : आर आर : १९९५ ) सचिव (मदत व पुनवर्सन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय , मुंबई 
यांची नियुक्ती व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ , मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा 
कार्यभार दिनांक २ जून २०१६ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे . 

४ . श्री . पी . के . देशमुख, भा .प्र. से . ( महा : एससीएस : १९९५ ) सचिव ( रोहयो व ज .सं .), ग्रामविकास व जल संधारण विभाग, मंत्रालय , 
मुंबई यांची नियुक्ती विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग , मुंबई पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३१ मे 
२०१६ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे. 

५. श्रीमती आय. ए . कुंदन , ( महा : आरआर : १९९६ ) आयुक्त , ( कु . क . ) व संचालक , राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , मुंबई यांची बदली 
अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त , बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई या रिक्त पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार 
दिनांक १३ मे २०१६ ( मध्यान्हपूर्व ) पासून स्वीकारला आहे. 

६. श्री . बी . आर. जाधव, भा . प्र. से. ( महा : एससीएस : १९९६ ) व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र राज्य , आदिवासी विकास महामंडळ , 
नाशिक यांची बदली सचिव ( साविस ) व विशेष चौकशी अधिकारी ( २), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय , मुंबई या पदावर करण्यात 
आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २ जून २०१६ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे. 

७. डॉ . पी . एन. भापकर , भा .प्र. से. ( महा : एससीएस : १९९७ ) आयुक्त, शिक्षण , पुणे यांची बदली सचिव ( रो.ह. यो . व ज .सं .) 
ग्रामविकास व जल संधारण विभाग, मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ९ जून २०१६ ( मध्यान्होत्तर ) 
पासून स्वीकारला आहे . 

८ . श्रीमती सोनाली पोंक्षे-वायंगणकर भा .प्र.से . ( एमपी : आरआर : २००० ) आयुक्त , आदिवासी विकास, नाशिक यांची बदली 
उप महासंचालक , यशदा, पुणे या रिक्त पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १० मे २०१६ ( मध्यान्होत्तर ) 
पासून स्वीकारला आहे . 

९. डॉ . दिपक म्हैसेकर , भा .प्र. से. ( महा. नॉन -एससीएस : २००३ ) यांची नियुक्ती सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर या रिक्त 
पदावर ते पद कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणीत अवनत करून करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १ जून २०१६ ( मध्यान्हपूर्व ) 
पासून स्वीकारला आहे . 

१०. श्री . के . डी . निंबाळकर , भा. प्र.से . ( महाः एससीएस : २००४ ) यांची नियुक्ती मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे 
या पदावर ते पद कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणीत उन्नत करून केली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २ जून २०१६ ( मध्यान्होत्तर ) 
पासून स्वीकारला आहे . 
__ ११. श्री . एम .एस . कलशेट्टी , भा .प्र. से. (महा. नॉन- एसीएस : २००७ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद, यवतमाळ यांची बदली 
जिल्हाधिकारी , नंदुरबार या पदावर केली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ६ मे २०१६ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे . 
___ १२ . श्री . अमगोथु श्रीरंग नायक , भा. प्र.से . ( महा . आरआर : २००९ ) संचालक , वस्त्रोद्योग, नागपूर यांची नियुक्ती जिल्हाधिकारी, गडचिरोली 
या रिक्त पदावर करण्यात केली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १६ मे २०१६ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे . 

१३ . श्री . एम . देवेंदर सिंह , भा .प्र . से. ( महा. आरआर : २०११ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद , अकोला यांची बदली मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद, चंद्रपूर या रिक्त पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३ जून २०१६ 
( मध्यान्हपूर्व ) पासून स्वीकारला आहे . 

१४ . श्री . सुशील खोडवेकर , भा . प्र. से . ( महा . आरआर : २०११ ) महापालिका आयुक्त, नांदेड- वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड 
यांची बदली मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद, परभणी या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार 
दिनांक ७ मे २०१६ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे . 

१५ . श्री . संजय मीना, भा .प्र. से. ( महा. आरआर : २०११ ) यांची नियुक्ती संचालक , वस्त्रोद्योग , नागपूर या पदावर करण्यात आली 
आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २५ मे २०१६ ( मध्यान्हपूर्व ) पासून स्वीकारला आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

स . रि . बांदेकर - देशमुख , 

शासनाच्या उप सचिव . 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७, २०१६ / आषाढ ३० - श्रावण ५, शके १९३८ 

जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक १ जुलै २०१६ 

अधिसूचना 
क्रमांक सेवानि - २०१६/ (२३७ /२०१६ )/ आ.( वर्ग-१). — खालील नमूद अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य ) व कार्यकारी अभियंता ( स्थापत्य / 
यांत्रिकी ) हे नियत वयमान ५८ वर्षे पूर्ण केल्यामुळे दिनांक ३० जून २०१६ ( म. नं .) रोजी सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


अ . क्र . अधिकाऱ्याचे नाव ( सर्वश्री ) 


पदनाम 


जन्म दिनांक 


( ३ ) 


१ आबासाहेब दादासाहेब कोकाटे अधीक्षक अभियंता व प्रशासक , लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , अहमदनगर 
२ रत्नाकर गोकुळ नागपुरे कार्यकारी अभियंता, प्रमुख द्वार उभारणी पथक क्र . २ नागपूर 
३ दिगंबर नथ्थुजी शेळके कार्यकारी अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे विभाग, चंद्रपूर (सिंचन ) 
४ रमाकांत बाबुराव केंद्रे कार्यकारी अभियंता , बीड पाटबंधारे विभाग, बीड 
५ मारुती रामभाऊ ननवरे कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन व्यवस्थापन विभाग, पुणे 
६ अशोक भास्करराव भाके कार्यकारी अभियंता, चंद्रपूर मध्यम प्रकल्प, विभाग क्र . १, चंद्रपूर 
७ दिलीप मोरेश्वर रहाटे कार्यकारी अभियंता व सभासद सचिव , खरेदी प्रापण पथक , नागपूर 
८ अशोक कृष्णा होनमोरे कार्यकारी अभियंता , पाटबंधारे संशोधन विभाग , औरंगाबाद 
९ सुधाकर सुखदेवराव बरडे उप अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे मंडळ , यवतमाळ 
१० जयसिंग शिवसींग महेर सहायक मुख्य प्रशासक , मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक , लाक्षेवि , 

औरंगाबाद . 


७ जून १९५८ 
१७ जून १९५८ 
२९ जून १९५८ 
८ जून १९५८ 
५ जून १९५८ 
२८ जून १९५८ 
१४ जून १९५८ 
११ जून १९५८ 
१ जुलै १९५८ 
१ जुलै १९५८ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वि . का . चौधरी , 
शासनाचे अवर सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


